बदली आदेशा रद्द करणेबाबत. 
श्री. ए.एस. केकरे, 

उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस -२०२१/ प्र.क्र.१३७/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 29.90.2029 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेले श्री. ए.एस. केकरे यांची सा.बां.वि., शासन sear 
क्र.एलटीएस-२०२१/प्र.क्र.७१/सेवा-२, दि.९.८.२०२१ अन्वये सहायक अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, 
कोल्हापूर येथे करण्यात आलेली बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत असून श्री.ए.एस. 
केकरे, उप अभियंता हे पुढील आदेशापर्यंत सा.बां. उप विभाग, शिराळा, जि.सांगली या पदावर कार्यरत 
राहतील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११५५६२६७११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 
४, o=Governi 


. . 
DN: c: ment Of Maharashtra, ou=Public Works 
jepartm 
2.5.4. 


le=400032, st=MAHARASHTRA, 
4 ९९03784, 


'€९1€1€०20691922010110328004479009 
225: 
H serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905 
a C h | Nn da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 


Date: 2021.10.21 15:57:04 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
सहाय्यक अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
५. श्री. ए.एस. केकरे, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे यांच्या मार्फत. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०२१/ प्र.क्र.१३७/सेवा-२, 


६. मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


